सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सन २०१७-१८ या वर्षाचा 
पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-९ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा: (१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.पुरस्कार १००९/१७५/आस्था-२, 
दि.१७/२/२०११. 
(२) पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


शुध्दीपत्रक. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतांत्रिक संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-३ च्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा तसेच तांत्रिक संवर्गातील -३ च्या कर्मचाऱ्यांचा, त्यांनी आपले 
प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावून शासकीय कामात दाखविलेल्या नैपुण्याबद्दल व शासकीय 
कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रतिवर्षी vada व 
सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्याची योजना शासनाने सुरु केली आहे. 


संदर्भित शासन निर्णय क्र.२ मध्ये निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालय 
२१. | ail. एस. आर. नाटेकर प्रथम लिपीक मुख्य अभियंता, 
नागपूर 


३. निवड झालेल्या गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवापुस्तकात संबंधित विभाग/ 
कार्यालय प्रमुखांनी “प्रहास्तीपत्र देवून गौरव करण्यात आला” अशी नोंद घ्यावी व तसे 
संबंधितांना कळवावे. 


४. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च, पुरस्कार प्रदान करण्याचा कार्यक्रम ज्या प्रादेशिक 
विभागामध्ये आयोजित करण्यात येईल त्या प्रादेशिक विभागाने त्यांना मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून “२०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ००१-संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (०५) 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०९०९१४४८२८४२१८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
%७॥-॥१॥-०॥- १-५ 


2.5.4.20=2¢8893d15 13ab2ea4a7f8c612a3 1 ac748bd05ab00efd5e22f2 
d25c9872e36d29, 


pS seriall ber=423be4ff70a89bfc945ec5e48 1b972d568094459d7ff82 
fa ha a r (05 h | 19a1f968860a431f89, ‘Chandrashekhar Prabhakar Josh 


Date: 2019.09.09 14:54:11 +05'30' 


सहपत्र : गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी (चंद्रहोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग 
व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 

१४.सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१६.सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुझास्त्रज्ञ 

१७.श्री. एस. आर. नाटेकर, प्रथम लिपीक, मुख्य अभियंता, नागपूर 

१८. निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


